आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजना - एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन 
कार्यक्रम मृद संधारणाद्वारे भू-विकास या 
योजनेकरीता निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशीर्ष ४४०२ २६१८) 

राज्य हिस्सा (GUAT ४४०२ २६२७) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र. ११/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 

वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) मृद व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. केंपुयो-२०२३/प्र.क्र. १६/जल-८. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम मृद संधारणाद्वारे भू- 


विकास या योजनेसाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.२५०.०० लाख व 


WAST राज्य हिस्सा रु.१६७.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत मृद व जलसंधारण विभागाकडून 


संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मिळालेल्या मान्यतेस 


अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-६, मधील मुख्य 


लेखाशीर्ष ४४०२, मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च याखाली प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- 


एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम मृद संधारणाद्वारे भू-विकास या योजनेसाठी सन २०२३-२४ च्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.२५०.०० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१६७.०० लाख (समरुप 


राज्य हिस्सा १६६.६६६६६ लाख + रु.३३,३३३/- मागील वितरणासाठी शिल्लक बाकी) असा एकूण 


रु.४१७.०० लाख इतका निधी मृद व जलसंधारण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत व 


खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ या शा.नि. द्वारे 
केंद्र/राज्य हिस्सा साठी वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पित | येत असलेला निधी 
तरतूद 
a 2 ३. [1 ह षु 
प्रधानमंत्री  कृषी|  ४४०२२६१८ । ५३, मोठी ४९७६.१८ २५०.०० 
सिंचन योजना- | (केंद्र हिस्सा ६०%) | बांधकामे 
एकात्मिक पाणलोट 
व्यवस्थापन कार्यक्रम ४४०२२६२७ ४९९.९९ १६७.०० 
मृद  संघधारणाद्वारे | (राज्य हिस्सा ४०%) 
भू-विकास 
एकूण ५४७६.१७ ४१७.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ४१७.०० लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी सतरा लाख फक्त) इतका निधी 
प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 


प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. विभागप्रमुख/नियंत्रणय अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 


क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनेहाय साध्य sie भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 


क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


६. सदर are निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.९२२४/२३/व्यय-१४, दि.१९.१०.२०२३ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११६१४०८३१९९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, RAJENDRA Serres st 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8a 


D EVA RA M 71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E635111 
60B2054D23D8173AD985ESBS69AS802CEASA, 


BHAWARI Serena i 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


